RNI No. MAHBIL/2009/31733 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


वर्ष ७, अंक ३०(२)] शुक्रवार, मार्च २६, २०२१/चेत्र ५, शके १९४३ [पृष्ठ ९, किंमत : रुपये ९५.०० 














असाधारण क्रमांक ५४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्बये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम ब आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम ब आदेश. 


गृह विभाग 








मादाम कामा रोड, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०२१. 


अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३. 


क्रमांक पीआरओ ०२२१/प्र.क्र. ६१/विशा-२.--फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उपविभागीय पोळीस अधिकारी, उप विभाग तुमसर, 
जिल्हा भंडारा यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून सदर संहितेच्या कलम १०७, १०९ व ११० खालील त्यांच्या अधिकार 
क्षेत्राकरिता पुढील आदेशापर्यंत शकती प्रदान करीत आहे व पोळीस उप अधिक्षक तथा सहायक पोळीस आयुक्त, मुख्यालय, भंडारा 
यांना शासन अधिसूचना क्रमांक ईएक्सएम-०७१ एनएएक्स/प्र.क्र. ३३४/विशेष-२, दिनांक ७ जुळे २००५ अन्वये विशेष कार्यकारी 





























दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार याद्वारे संपुष्टात आणत आहे. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. ग. देशमुख, 
शासनाचे सहसचिव. 








ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAdI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


भाग चार-अ--५४-१ (१) 


